FANA 


Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ११ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ७ ,किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
नाही. 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 

भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-७ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १७८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कावि - उप- भूसं - कलि - २१०-२०२०. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या कलम 
११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १७८ , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


अ.- एक-१ ( १८३४ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२-१८ , २०२०/ फाल्गुन २२-२८ , शके १९४१ 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८-२००८-०९ , मौजे कोदरखेड , तालुका नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा ( शेती). 


अ . 


गट 


संपादित क्षेत्र 


अ . 


गट 


संपादित क्षेत्र 


에 


क्र . 


क्र . 


क्र . 


वहिती योग्य 


पो.ख. 


एकूण 


वहिती योग्य 


पो.ख. 


एकूण 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


४ . 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . 


आर 


हे . आर 


१ 


० ९ ३ 


००२ 


० ९ ५ 


२६ 


१६ 


० ५२ 


००० 


० ५२ 


१ 

२ 


२ 


० ९ ६ 


० ०५ 


१०१ 


२७ 


१७ 


० ३५ 


0 00 


०३५ 


३ 


२ 


०७० 


० ०५ 


० ७५ 


२८ 


१८ 


० ९ १ 


000 


० ९ १ 


४ 


१ १७ 


० ०४ 


१२१ 


२ ९ 


१ ९ 


० ४४ 


००० 


० ४४ 


३ 
३ 


५ 


१६० 


० ०६ 


१६६ 


१ ९ 


० ८० 


000 


० ८० 


३० 
३१ 


६ 


४ 


० ७७ 


००४ 


० ८१ 


१२२ 


000 


१२२ 


१ ९ 
१ ९ 


७ 


०३६ 


० ०४ 


० ४० 


३२ 


० ४८ 


000 


० ४८ 


८ 


४ 


२५२ 


o04 


२५७ 


३३ 


१ ९ 


०८१ 


0 00 


० ८१ 


९ 


५ 


0 ८ ९ 


००२ 


० ९ १ 


३४ 


१ ९ 


० ६१ 


000 


०६१ 


१० 


५ 


० ४० 


००१ 


०४१ 


३५ 


१ ९ 


० ५२ 


००० 


० ५२ 


११ 


५ 


०४९ 


O 


० ५१ 


३६ 


२० 


० ५८ 


000 


० ५८ 


१२ 


६ 


१०५ 


0 00 


१०५ 


३७ 


२१ 


४ ८२ 


००० 


४ ८२ 


१३ 


७ 


१८३ 


000 


१८३ 


३८ 


२१ 


४०४ 


000 


४०४ 


१४ 


८ 


१८४ 


००० 


१८४ 


३ ९ 


२२ 


१६० 


० ०१ 


१६१ 


१५ 


९ 


२०५ 


००० 


२०५ 


४० 


२२ 


१२१ 


000 


१२१ 


१६ 


९ 


२३० 


000 


२३० 


४१ 


२२ 


० ४१ 


००० 


० ४१ 


१७ 


१० 


० ५६ 


००२ 


० ५८ 


४२ 


२२ 


० ४० 


००० 


० ४० 


१८ 


११ 


०३८ 


० ०२ 


० ४० 


४३ 


२२ 


० ८१ 


0 00 


० ८१ 


१ ९ 


१२ 


० २२ 


००१ 


० २३ 


४४ 


२२ 


० ४१ 


000 


०४१ 


२० 


१३ 


० ३७ 


० ०३ 


० ४० 


४५ 


२२ 


०४१ 


००० 


०४१ 


२१ 


१४ 


००६ 


000 


००६ 


४६ 


२२ 


० ४४ 


००० 


० ४४ 


२२ 


१४ 


० ८ ९ 


००२ 


० ९ १ 


४७ 


२२ 


०६१ 


0 00 


०६१ 


२३ 


१४ 


० ४० 


000 


०४० 


४८ 


२३ 


० ५७ 


००० 


० ५७ 


२४ 


१४ 


० ८३ 


० ८५ 


४ ९ 


२४ 


० ८४ 


0 00 


० ८४ 


२५ 


१५ 


१६७ 


००२ 


१६९ 


५० 


२५ 


० ५५ 


0 00 


० ५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२-१८, २०२०/ फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची-एक - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची- एक - चालू 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


५१ 


२५ 


० २७ 


००० 


० २७ 


८८ 


७२ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


५२ 


२५ 


०४१ 


0 00 


० ४१ 


८ ९ 


७३ 


१२१ 


000 


१२१ 


५३ 


२५ 


० २० 


0 00 


० २० 


९ ० 


७४ 


० ५६ 


००० 


० ५६ 


५४ 


२५ 


० २४ 


000 


० २४ 


९ १ 


७५ 


० ५६ 


0 00 


० ५६ 


५५ 


२५ 


० ८१ 


000 


० ८१ 


९ २ 


७६ 


० ७ ९ 


0 00 


० ७ ९ 


५६ 


२५ 


० २० 


0 00 


० २० 


९ ३ 


७६ 


१०० 


0 00 


१०० 


५७ 


२५ 


० ११ 


000 


० ११ 


९ ४ 


७६ 


० ८२ 


000 


० ८२ 


५८ 


२६ 


१०७ 


000 


१०७ 


९ ५ 


७७ 


१२१ 


0 00 


१२१ 


५ ९ 


२७ 


० ९ ८ 


000 


० ९ ८ 


९ ६ 


७८ 


० ४० 


००० 


० ४० 


६० 


२८ 


० ७ ९ 


000 


० ७ ९ 


९ ७ 


७८ 


० ४१ 


000 


० ४१ 


६१ 


२८ 


० ८१ 


000 


० ८१ 


९ ८ 


७ ९ 


० ५४ 


००० 


० ५४ 


६२ 


२८ 


०३९ 


0 0 


० ३ ९ 


९९ 


८० 


१७५ 


० ०० 


१७५ 


६३ 


३० 


० १४ 


0 00 


० १४ 


१०० 


८० 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


६४ 


३० 


० १३ 


000 


0 १३ 


१०१ 


८१ 


०७४ 


००७ 


० ८१ 


६५ 


६३ 


० २६ 


0 00 


० २६ 


१०२ 


८२ 


० ५५ 


0 00 


० ५५ 


६६ 


६३ 


० २३ 


O 


०० 


० २३ 


१०३ 


८३ 


०७१ 


o 


00 


O 


६७ 


६४ 


० १ ९ 


000 


० १ ९ 


१०४ 


८३ 


० ७१ 


००० 


०७१ 


६८ 


६५ 


०३५ 


000 


० ३५ 


१०५ 


८४ 


० ६८ 


००० 


०६८ 


६ ९ 


६६ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


१०६ 


८५ 


० ८४ 


० ८४ 


७० 


६६ 


०६१ 


००० 


०६१ 


१०७ 


८६ 


१२७ 


0 00 


१२७ 


७१ 


६६ 


१२१ 


0 00 


१२१ 


१०८ 


८७ 


० २० 


००० 


० २० 


७२ 


६६ 


०६१ 


000 


०६१ 


१० ९ 


८७ 


० २० 


000 


० २० 


७३ 


६६ 


०६१ 


००० 


०६१ 


११० 


८८ 


२६३ 


० १४ 


२७७ 


७४ 


६६ 


० ४० 


००० 


० ४० 


१११ 


८ ९ 


० ५६ 


० ०५ 


०६१ 


७५ 


६६ 


० ४० 


000 


० ४० 


११२ 


८ ९ 


० ५५ 


० ०५ 


० ६० 


७६ 


६६ 


० ४१ 


000 


० ४१ 


११३ 


१३८ 


० १० 


१४८ 


७७ 


६६ 


० ८१ 


000 


० ८१ 


११४ 


० ८१ 


० १० 


० ९ १ 


९ ० 
९ ० 
९ १ 
९ २ 


७८ 


६६ 


० ८१ 


0 00 


० ८१ 


११५ 


०३९ 


००० 


०३९ 


७ ९ 


६६ 


० ८१ 


000 


० ८१ 


११६ 


०३९ 


००० 


० ३ ९ 


88 


८० 


६६ 


० ४१ 


0 00 


० ४१ 


११७ 


९ ३ 


० ८४ 


० ८४ 


८१ 


६७ 


१२१ 


0 00 


१२१ 


११८ 


९ ३ 


० ८४ 


००० 


० ८४ 


८२ 


६८ 


०६१ 


000 


०६१ 


११ ९ 


९ ४ 


० ३१ 


000 


० ३१ 


८३ 


६८ 


१२७ 


0 00 


१२७ 


८४ 


६ ९ 


० ९ २ 


000 


० ९ २ 


एकूण क्षेत्र 


९ ६ २८ 


१०६ 


९ ७३४ 


८५ 


७० 


० ९ १ 


000 


० ९ १ 


८६ 


७१ 


०६१ 


0 00 


० ६१ 


संपादनाचे प्रयोजन : -जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरिता. 


८७ 


७१ 


० २० 


००० 


० २० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


जिगांव प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजालामिळणारे फायदे 


: - जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरिता. 
: - सिंचन क्षेत्र निर्मिती होवून शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा 
आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार 

असून 

ग्रामीण भागातील कष्टकरी 
शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


टीप :-उक्त जमिनीचे नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा येथेनिरीक्षण करता 

येईल . 


सुमन चंद्रा ( भा.प्र.से.), 


बुलडाणा : 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० . 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १७ ९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक उविअ - अ.का.- भु.सं.- कावि-९३-२०२० . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भुसं - अका - कावि -४ ९७-२०१९ , दिनांक ८ 
ऑगस्ट २०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तीची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” 

म्हणून 

निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२-१८ , २०२०/ फाल्गुन २२-२८ , शके १९४१ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्येपार पाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ, तालुका व जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१४-१५, मौजा हादगांव, तालुका बाभुळगांव, जिल्हा यवतमाळ 

वर्धा बॅरेज ( हादगांव ) उपसा सिंचन योजनेकरीता 
भूसंपादन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . 


आर 


१ 


१ 


० ७८ 


२ 


२ पैकी 


१५४ 


३ 


२ पैकी 


० ८४ 


४ 


६ 


० २६ 


७/२ 


० ५० 


एकूण .. 


३ ९ २ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नांव 

वर्धाबॅरेज ( हादगांव ) उपसा सिंचन योजना. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - वर्धाबॅरेज (हादगांव) उपसा सिंचन योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पाद्वारे नजिकचे शेतजमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना 
सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषि उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार 
आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
वर्धाबॅरेज , हादगांव उपसा सिंचन योजनेकरीता बुडीत क्षेत्रातील खाजगी जमिनीचे भूसंपादन . 

मौजा हादगांव , तालुका बाभुळगांव , जिल्हा यवतमाळ . 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


टीप 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचेकार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० . 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


अ.- एक -२ ( १८३४ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १२-१८ , २०२० / फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १८० . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्रमांक मं.अ.- उपजिभूसं - लसिंकाम - कावि-२३-२०२०. 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी निम्न साखळी बृहत लघु प्रकल्पाचेप्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , 
महसूल व वन विभाग क्र.०३-२०१५-प्र. अ. ३४- अ -२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील 
जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत त्यांचे कार्यालयीन पत्र जा . क्र . ७३ -अ.प.वि.अम -नि.सा.बृ.ल.पा.प्र - सरळ खरेदी प्रस्ताव-२०१९ , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१९ नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव ७-४७-२०१८-१९ , मौजा अर्जुनपूर, ता . नांदगांव खंडेश्वर , जि . अमरावती, एकूण क्षेत्रफळ १.२७ 
हेक्टरचा प्रस्ताव मा . जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. परंतु , उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , नांदगांव खंडेश्वर यांचे पत्र जा . क्र . 
२७२६- भूमापन - भूसं -मौजा अर्जुनपूर - संयुक्त मोजणी अहवाल -२०१९, दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०१९ नुसार सुधारित संयुक्त मोजणी अहवालानुसार 
संपादित क्षेत्र १.०७ हेक्टर चा प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र . अ . का .- प्र.अ.-भूसंपादन- कावि-४५-२०१९, दिनांक १५ जानेवारी २०१९ अन्वये 
उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक , 
महसूल व वन विभाग क्र.एलक्युएन -०१-२०१७-प्र.क्र . १२- अ -२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता,( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघु सिंचन कामे , अमरावती 
तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती याद्वारे, 


अनुसूची- एक 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. आणि ; 


अनुसूची- दोन 


निम्न साखळी बृहत लघु प्रकल्पाचे प्रयोजनाकरीता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत 
भूमि संपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलमे २६ ते 
३० च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा-या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची - तीन 


संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे . 


( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


( ३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


( ४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती यांचेकार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १२-१८ , २०२०/ फाल्गुन २२-२८ , शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची - चार 


सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०१८-१९, मौजा अर्जुनपूर , ता . नांदगांव खंडेश्वर , जि . अमरावती येथेनिम्न साखळी बृहत लघु प्रकल्पाचे 
प्रयोजनाकरीता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील 


भो . वर्ग 


अ . क्र . गट / सर्व्ह 

क्रमांक 


नमुना ७/१२ खरेदी ( संपादित ) 
प्रमाणे एकूण 

क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र 
( ४ ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . 


आर 


१ 


१६५ 


० २१ 


१ 
२ 


५४ 
५६/४ 


१ 


० ८६ 


० ८६ 


एकूण 


२५१ 


१०७ 


: 


अमरावती : 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० . 


राजेश अडपावार , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
लघुसिंचन कामे तथा 

सदस्य सचिव , 
जिल्हास्तरीय समिती 

अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


